डॉ. (श्रीमती) उषा नरेंद्र भोलाने, यांच्या प्रदीर्घ 
कालावधीच्या अनधिकृत अनुपस्थितीबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०१६/प्र.क्र. १५६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 009, 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा 
१) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे मूळ अर्ज क्रमांक : २८४/२०१६ 
मधील दिनांक १२.०४.२०१९ रोजीचे आदेडा. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/२ ब/टे-३/न्याप्र-१२१/डॉ. 
भोलाने/ ४६६/१९, दिनांक ३०.०९.२०१९. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अरजा-२०१६/प्र.क्र. ६४/सेवा-६, दिनांक 
१० ऑक्टोबर, २०१७. 


प्रस्तावना:- 

डॉ. उषा नरेंद्र भोलाने, वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-३ यांची प्रथम नियुक्‍ती दिनांक २५.१२.१९७० 
रोजी संचालक स्तरावरुन नगर दवाखाना परिषद भुसावळ येथे झाली होती. त्यांना दिनांक 
०५.०८.१९८२ रोजी सेवाजेष्ठतेनुसार वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ या पदावर पदोन्नती मिळाली. दिनांक 
२६.०९.१९८२ रोजी त्यांना प्राथमिक आरोग्य केन्द्र, एदलाबाद, जिल्हा जळगांव येथे पदस्थापना 
देण्यात आल्याने त्या दिनांक २७.०९.१९८२ रोजी वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ या पदावर एदलाबाद येथे 
रुजू झाल्या. त्यांनी दिनांक २४.१२.१९८२ रोजी वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-३ या पदावर भुसावळ येथे 
पदावनत करुन पदस्थापना द्यावी, असा अर्ज तत्काळीन उप संचालक नाशिक यांना सादर केला 
असता तत्काळीन उपसंचालक नाशिक यांनी त्या अर्जावर दिलेल्या अभिप्रायाळा आदेश समजून त्या 
दिनांक २४.१२.१९८२ ते १५.०४.१९८३ या कालावधीत वर्ग-३ पदावर भुसावळ येथे कार्यरत राहिल्या. 
त्यानंतर, त्या दिनांक १६.०४.१९८३ पासून त्यांच्या नियत वयोमानानुसार निवृत्तीच्या दिनांक 
३०.११.२००४ पर्यन्त अनधिकृतपणे विनापरवानगी अनुपस्थित राहिल्या आहेत. 

डॉ. भोलाने यांना पदावनत केल्याचे व भुसावळ येथे पदस्थापना दिल्याचे आदेश कोणत्याही 
सक्षम प्राधिका-याने दिले नाहीत. त्यांना शासनाने पदावरुन काढून टाकले नाहीत किंवा बडतर्फ केले 
नाही. त्यांनी राजीनामा दिला नाही किंवा त्यांनी स्वेच्छानिवृती घेतळी नाही. सुमारे २० वर्ष 
विनापरवानगी अनुपस्थित असल्याने व त्या खाजगी व्यवसाय करीत असल्याने त्यांच्या विरुध्द 
विभागीय चौकशीबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सन २००१ मध्ये सादर करण्यात आला. सदर विभागीय 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०१६/प्र.क्र. १५६/सेवा-१ 


चौकशीचे प्रकरण महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम २७ (२)(बी)(दोन) 
मधील तरतूदीनुसार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण यांनी दिनांक १२.०४.२०१९ च्या आदेशान्वये डॉ. भोलाने यांच्या अनधिकृत 
अनुपस्थितीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतूदीनुसार व विशेषत: 
नियम vo मधील तरतुदीनुसार निर्णय घेण्याचे निदेश दिळे आहे. सदर बाब झासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 
शासन निर्णय:- 

डॉ. उषा नरेंद्र भोलाने, वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-३ या दिनांक १६.०४.१९८३ पासून त्यांच्या 
नियत वयोमानानुसार निवृत्तीच्या दिनांक ३०.११.२००४ पर्यन्त (२१ वर्ष, ७ महिने व १४ दिवस) 
अनधिकृतपणे विनापरवानगी अनुपस्थित राहिल्या आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ 
मधील नियम १६ मध्ये अखंडीत रजेची कालमर्यादा विहित केली आहे. त्यानुसार कोणत्याही शासकीय 
कर्मचा-याला सतत पाच वर्षाहून अधिक कालावधीकरीता कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करता येत 
नाही. या तरतूदीनुसार डॉ. HOM यांचा उपरोक्त प्रदीर्घ अनधिकृत अनुपस्थितीचा कालावधी 
सेवाखंड म्हणून समजण्यात येत आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम 
४७ (YQ मधील तरतुदीनुसार अनधिकृत अनुपस्थितीच्या कारणास्तव सेवेत खंड पडल्यामुळे डॉ. 
भोलाने यांना मागील सेवेवरील हक्क राहणार नाही. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२७१५५६३८४२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


be ou=Public Health Department, 

a V | Nn fa postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833¢ 
07d32831e4140f3de291d1f40d510d2956 

७ 43f, 

R G a d h a [1 serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e6 
9f18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56 
a653e1, cn=Ravindra R Gadhari 
Date: 2020.03.02 10:39:32 +05'30' 


(र.र. गढरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे-२०१६/प्र.क्र. १५६/सेवा-१ 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगावं. 

. जिल्हा कोषगार अधिकारी, जळगाव. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगांव. 

. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जळगांव. 

१०.डॉ. (श्रीमती) उषा नरेंद्र भोलाने (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक यांच्या मार्फत) 
११.निवड नस्ती (सेवा -१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.४०० ००१. 


one © &M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


